वाचा - 


राज्यातील पोलीस निवासी व कार्यालयीन 
इमारतींच्या संरचनात्मक दुरुस्तीसाठी निधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०५१६/प्र.क्र.३३७/पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ८ सप्टेंबर, २०१६. 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक पूरक २०१६/ प्र.क्र. १२८/ अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक १२.०८.२०१६. 


शासन निर्णय- 
राज्यातील पोलीस निवासी व कार्यालयीन इमारतींची संरचनात्मक दुरुस्ती करण्यासाठी रुपये 
३६.०० कोटी (रुपये छत्तीस कोटी फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण 


महामंडळाकडे खालील अटींच्या अधीन राहून जमा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
१) पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे जमा केलेल्या निधीचा स्वतंत्रपणे लेखा 


~~ 


~~ 


ST 


~~ 


~ 


(Account) तयार करावा. 

पोलीस विभागाच्या निवासी व कार्यालयीन इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी संबंधित पोळीस 
घटकप्रमुखांमार्फत प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागास उपलब्ध 
करुन देण्यात यावा. या सर्व कामावरती पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाचे नियंत्रण व 
मार्गदर्शन राहील. 

शासनाच्या मान्यतेशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध 
करुन देण्यात येऊ नये. 

सदर कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विहित वेळेत करण्यात यावीत. 

प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या कामांना प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय ती सुरु 
करण्यात येऊ नयेत. 

पोलीस विभागाच्या इमारतींची दुरुस्तीची कामे केल्यानंतर दुरुस्ती केलेल्या इमारतींच्या 
आयुर्मानात निश्चीत वाढ होईल व त्या दीर्घकाळ वापरात येतील याची खात्री करण्यात 
यावी. 

प्रस्तावास सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता घ्यावी. 

पोळीस घटक प्रमुखांनी या कामांची आवश्‍यकता, प्रत्यक्ष निधीची उपलब्धता, गुणवत्ता, 
प्रगती इ. बाबत आवश्‍यकतेप्रमाणे सर्वसाधारण आढावा नियमितपणे घ्यावा. 

या कामांसाठी खर्च करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळोवेळी पोळीस 
गृहनिर्माण महामंडळास व शासनास उपलब्ध दयावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०५१६/प्र.क्र.३३७/पोल-७, 


२. राज्यातील पोलीस इमारतींच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी “मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस (00) 
१०९, जिल्हा पोलीस (००)(००)(०१) जिल्हा पोलीस बल (दत्तमत) (२०५५ ०१६८) २७, लहान बांधकामे” 
या लेखाशिर्षांतर्गत पूरवणी मागणीद्वारे मंजूर निधी रु. ४५.०० कोटीच्या ८० % इतका निधी, रुपये 
३६.०० कोटी (रुपये छत्तीस कोटी फक्त) आहरीत करुन पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाकडे जमा 
करण्यासाठी अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून काढून ती पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळास अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
३. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दिनांक १२.०८.२०१६ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०९०९१२२२१७२४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Digitally signed by Deepak Uttamrao 


Pokale 
Date: 2016.09.09 12:23:51 +05'30' 
(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्या., वरळी, मुंबई. 
३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
४. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
६. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. वित्त विभाग (व्यय-७/ अर्थ-११/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 
९. गृह विभाग, (बीयुडी-१/ बीयुडी-२) मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (पोल-७), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


